व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां) 
पदाच्या सन २०२१ सर्वसाधारण बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : व्यशिअ-२०२१/(१४९/२१)/व्यशि-१ 
२ रा माळा, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 
संदर्भ:-१) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन, सन २००६ च्या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २१, दि. १२ मे, २००६. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.एसाअरव्ही-२०२१/ प्र. क्र. २०/ 'कार्या.१ २, 
दि.२९.०७.२०२१ 
३) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म. रा. मुंबई यांचे पत्र क्र३/ आस्था १/नि.बदली/प्र.क्र.०९ 
दिनांक १३ जुलै २०२१ 
शासन आदेश 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ 
(क) (अतां) एस-१८: ६७७००-२०८७०० या वेतनश्रेणीतीळ उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी, सहायक संचाळक (व) (अतां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२१ च्या नियतकालीक 
बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिका-यांच्या बाबतीत Sad अधिनियमाच्या कलम 
४ (१), ४ (२) व ४ (३) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या पुर्व मान्यतेने या विभागातील खालील 
अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शाविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
शिश २ 3 
| श्री.धिरज चंद्रकांत नेवसे, यांना १ वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
उप जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
(अतां, पुणे 


2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८१०१७०२५६४३०३ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Baliram 
Nanvare 


( किशोर ब. ननवरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/(१४९/२१)/व्यशि-१ 


२) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

3) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई-१. 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

५) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

७ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

१०) सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 

११) सर्व संबंधित कार्याळय/संस्था (संचाळलकांमार्फत) 

१२) निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


